अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- STAT १०१९/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० 03२. 
दिनांक :- २० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक - नामनि १२१५/प्र.क्र.११८/ 
का.१४२७, दिनांक ३०/१/२०१६. 
2) अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालयाचे पत्र क्र.असांस/संकीर्ण/२०१९- 


२०/प्रशा-१/७०, दिनांक २७/०६/२०१९. 
कार्यालयीन आदेठा : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्र.१च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदावर 
३७ अधिकाऱ्यांची नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात आली असून सदरहू नियुक्‍ती आदेशात संबंधित 
अधिकारी दोन वर्षे परिविक्षा कालावधीवर राहतील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर 
उमेदवारांना नियुक्‍ती आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, दोन वर्षांच्या कालावधीत विहित विभागीय परीक्षा 
(जर काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. तसेच, हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवश्‍यक होते. तसेच सदरहु दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली असेल; तर त्या रजेच्या 
कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी शासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार 
वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन आदेश क्रमांक १ अन्वये “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी, खाळील तक्त्यात 


दर्गविलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी Basse असणाऱ्या 


बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी या परिच्छेदातील 


तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद 
करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः STAT १०१९/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 


अ.क्र. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे | नियुक्‍ती दिनांक | परिविक्षा कालावधी संशोधन अधिकारी/ 
नांव संपुष्टात आल्याचा सांख्यिकी अधिकारी 
दिनांक पदावरील सेवा नियमितपणे 
चालू ठेवण्याचा दिनांक 
ca २ ३ PB ५ 
a श्री.कुलकर्णी अभिजित । १५/०२/२०१६ १४/०२/२०१८ १५/०२/२०१८ 
आत्माराम 
श्रीमती गुरव नयन नामदेव । १०/०२/२०१६ १२/१०/२०१८ १३/१०/२०१८ 
श्री.ढोकणे राजू गंगाधर | २९/०२/२०१६ | २८/०२/२०१८ ०१/०३/२०१८ 
श्रीमती गुरव रेखाताई | २०/०२/२०१६ १०/०३/२०१८ ११/०३/२०१८ 
दिनकर 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, 
२०१५ अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर कार्यालयीन आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 


HSA उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२०१११५१९४०१६ असा आहे. हा 


कार्यालयीन area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 

Tu ५ h ar DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Planning Department, postalCode=400032, 

h st=Maharashtra, 

P U r U S 7 otta m 2.5.4.20=6dd848a31422ed36ba4503d4744b6dc20833c 
851 babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar 

H | rl e ka | Purushottam Hirlekar 
Date: 2019.08.20 11:45:46 +05'30° 

(तु. पु. हिर्लेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण 


विभाग, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 


. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी 


मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 


. संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


